राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दि.३ ते १२ जानेवारी, 
२०२२ या कालावधी दरम्यान "जिजाऊ ते सावित्री- 
सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा" अभियान 
राबविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९३/एसडी-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ डिसेंबर,२०२१ 


वाचा : १. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक क्र.जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/२९, 
दिनांक १५ डिसेंबर,२०२०. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२३०/एसडी-४, 
दिनांक २४ डिसेंबर,२०२०. 


प्रस्तावना : 


भारताच्या इतिहासावर ज्यांची अमीट छाप आहे अशी दोन महत्त्वाची स्त्रीरत्ने म्हणजे राजमाता 
जिजाऊ आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना घडविण्यात आणि त्यातून 
स्वराज्य निर्मिती करून समस्त जनतेत स्वाभिमान, आत्मसन्मान, शौर्य यांचे प्राण फुंकण्यात ज्यांचा 
बहुमोल वाटा आहे त्या म्हणजे राजमाता जिजाऊ होत. जिजाऊंचे एकूणच व्यक्तिमत्त्व एक “Alay म्हणून 
जितके प्रभावशाली होते तितकेच ते एक समर्थ, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण,अचूक 
राजकीय निर्णयक्षमता, सामाजिक भान, महिळलाविषयक तळमळ आणि उत्तम प्रशासकीय जाण असलेली 
अष्टपैलू ar म्हणून देखील प्रभावशाली होते. जिजाऊंच्या या समग्र गुणांचे अनुकरण जर आजच्या 
मुलींनी केले तर नक्कीच स्त्रीसबळीकरणाचा एक आदर्श समाजात निर्माण होईल. 


भारतीय स्त्रीने आज जी शौक्षणिक झेप घेतली आहे तिला पंख देण्याचे श्रेय क्रांतिज्योती सावित्रीबाई 
फुले यांना जाते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि कर्मठ समाजव्यवस्थेत स्त्रीशिक्षणाचा प्रारंभ करण्याचे 
आणि त्यासाठी समाजकंटकांच्या जाचाला धीराने सामोरे जाण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले म्हणूनच 
आजची स्त्री ज्ञान तेजाने तळपत आहे. 


जिजाऊ आणि सावित्री या महान स्त्रियांच्या कर्तृत्वाचा व व्यक्तिमत्त्वाचा आदर्श घेऊन आजच्या 
मुलींनी आपल्या जीवनाची वाटचाल केल्यास सक्षम, स्वावलंबी आणि धाडसी समाज निर्माण होण्यास 
नक्कीच मदत होईल. त्यामुळे अगदी शालेय स्तरापासून विद्यार्थिनींना राजमाता जिजाऊ आणि 
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विचारांची आणि कार्याची समग्र ओळख होणे आवश्‍यक आहे. हा 
केवळ विचार नाही तर जिजाऊ ते सावित्री हा 'स्री- सन्मान मार्ग आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः . संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९३/एसडी-४ 


स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार देणाऱ्या राजमाता 
जिजाऊ माँ साहेब यांची जयंती आणि पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या 
जयंतीनिमित्त राज्यातील सर्व शाळांमध्ये “जिजाऊ ते सावित्री-सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा" 
अभियानांतर्गत विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक : 

असंख्य अडचणींवर मात करून स्त्री-शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या पहिल्या महिला शिक्षिका 
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई we यांची जयंती ०३ जानेवारी रोजी साजरी करण्यात येते. तसेच त्यांचा 
जन्मदिवस महिला शिक्षणदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. शिवरायांना शूर, पराक्रमी, धाडसी योध्दा 
म्हणून घडविणाऱ्या राजमाता जिजाऊ यांच्या जीवनचरित्रातील प्रसंग समाजासमोर सुजाण पालकत्वाचे 
आदर्श निर्माण करण्यासाठी प्रेरणादायी आहेत. यशस्वी जीवनासाठी आवश्‍यक मूल्ये शालेय विद्यार्थ्याच्या 
मनावर बिंबविणे या उद्देशाने राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी दि. ०३ ते १२ जानेवारी, २०२२ या कालावधीत विविध शैक्षणिक 
कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. 

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या आणि सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक झाळांमधील 
विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. यामध्ये शाळा, विद्यार्थी, 
पालक, लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर व समाज यांचा सक्रीय सहभाग घेण्यात यावा. सदर 
अभियानाच्या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य मुलींच्या शिक्षणासाठी सुद्धा विविध उपक्रम राबविण्यात यावेत. 

या अनुषंगाने शालेय स्तरावर दि. ०३ ते १२ जानेवारी, २०२२ या कालावधीत खालील शैक्षणिक 

कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. 


अ.क्र. दिनांक उपक्रम कार्यक्रमाचे स्वरूप इयत्ता 
१. ।३.१.२०२२ | प्रतिमापूजन आणि । ०३ जानेवारी- क्रांतिज्योती | सर्व 
व अभिवादन सावित्रीबाई फुले यांच्या | शाळांमध्ये 
१२.०१.२०२२ | कार्यक्रम जयंतीनिमित्त प्रतिमापूजन. 


१२ जानेवारी - राजमाता 
जिजाऊ माँसाहेब यांच्या 


जयंतीनिमित्त प्रतिमापूजन. 
२. ।३.१.२०२२ ।वेशभूषा ०३ जानेवारी- क्रांतिज्योती | इयत्ता पहिली 
q सावित्रीबाई फुले. ते दहावी 
१२.०१.२०२२ १२ जानेवारी -राजमाता 
जिजाऊ मासाहेब 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः . संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९३/एसडी-४ 


३. ।०४.०१.२०२२ | आरोग्य तपासणी | झालेय स्तरावर मुला-मुलींचे इयत्ता पहिली 
शिबीर आरोग्य तपासणी शिबीर ते बारावी 

आयोजित करणे. 

४. मासिकपाळी झाळेमध्ये आरोग्यसेविका, | इयत्ता सहावी 
व्यवस्थापन स्त्री-शिक्षिका, आशा वर्कर ते बारावी 
उद्घोधनसत्र मार्फत किशोरवयीन मुलींसाठी 

उद्वोधनसत्र आयोजित करणे. 

५. | 04.09.2022 | निबंधलेखन शाळेमध्ये खाळील विषयावर | इयत्ता पहिली 
निबंधलेखन उपक्रमाचे ते बारावी 
आयोजन करणे. 

१.सुजाण पालकत्व 
२.मुलींची सुरक्षा व 
सठाक्‍्तीकरण 
३.प्रेरणा जिजाऊंची, वसा 
सावित्रीचा. 
४. लिंग समानता 
जोपासणारा समाज 

६. ०६.०१.२०२२ | यडास्वी महिलांच्या | गावातील / स्थानिक भागातील | इयत्ता पहिली 
यशोगाथा/ कर्तुववान व  यरडास्वी तेबारावी 
मुलाखती महिलांच्या ऑनलाईन, 

ऑफलाईन पध्दतीने मुलाखती 
घेणे. शाळेमध्ये कोविड 
वॉरीयर्स, यडास्वी महिला यांचा 
सत्कार समारंभ आयोजित 
करणे. 

७. ।०७.०१.२०२२ | आनंदनगरी छंद जोपासताना, पुढील | इयत्ता पहिली 
भविष्यातील कारकिर्दीला | ते बारावी 
प्रेरणा देणाऱ्या बाबींचे प्रदर्शन 

८. ।०८.०१.२०२२ | चित्रकला माझी उंची- माझी स्वप्ने इयत्ता पहिली 

ते चौथी 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः . संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९३/एसडी-४ 


९. किल्ला शिल्प प्रसिद्ध किल्ले / शिल्प यांच्या | इयत्ता पाचवी 
प्रतिकृती तयार करणे. ते बारावी 
१०. ।१०.०१.२०२२ | पोवाडागायन क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, | इयत्ता पहिली 
उपक्रम / राजमाता जिजाऊ मॉंसाहेब ते बारावी 
समूहगायन यांच्या जीवनकार्याचा गौरव 
उपक्रम करणाऱ्या पोवाडागायन / 
समूहगान उपक्रमांचे आयोजन 
११. ।११.०१.२०२२ | GRAM व | शाळांमध्ये खाळील विषयावर | इयत्ता आठवी 
परिसंवाद व्याख्याने व परिसंवादांचे | ते बारावी 
आयोजन आयोजन करणे. 


१. महिला सक्षमीकरण : 
कायद्याची भूमिका 

२. महिला स्वसंरक्षण : 
सन्मानाचा मार्ग 

३. सायबर सुरक्षा आणि 
जागृती 

४. आनंदमयी आणि 
आरोग्यदायी शाळा 


१२. ।१२.०१.२०२२ | एकांकिका/ खालील विषयावर एकांकिका/ | इयत्ता पहिली 
एकपात्री नाटिका | एकपात्री नाटिका आयोजित | ते बारावी 
करणे. 

१. मी आजची सावित्री 

२. मला फुलू दया 

३. मी जिजाऊ बोलते 

४. प्रत्येक कळीला हक्क 

आहे उमलण्याचा 


उपरोक्त प्रमाणे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी कार्यक्रमांचे आयोजन करून आपल्या उपक्रमाचा / 
कार्यक्रमाचा २ ते ३ मिनिटांपर्यंतचा सुस्पष्ट व्हिडीओ,फोटो व इतर साहित्य समाज-संपर्क माध्यमांवर 
(फेसबुक, ट्विटर, Stel) ~=#balikadivas2022,  #mahilashikshandin2022, #misavitri2022, 
#mijijau2022U1 HASHTAG (फीचा वापर करून आपल्या व्हिडीओ,फोटो व इतर साहित्याची पोस्ट 
अपलोड करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः . संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९३/एसडी-४ 


सदर कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक) यांनी आपल्या स्तरावरून आव्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. सदर कार्यक्रमांचे 
आयोजन करत असताना कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सामाजिक अंतर राखणे व स्वच्छतेच्या आवऱ्यक त्या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले असून त्याचा सांकेतांक २०२११२२९१७५९४५७८२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 


DN: c=IN, o=Government if hi hte ‘SCHOOL EDUCATION 
RAJ E N D RA & SPORT DEPARTMENT, post ICode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=6791 84b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63f 
70c45cf755d9373, 
S H A N KA R RAO PAWA R ibe 01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83 175db4f058411 
807fb1031c17dd155677, RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
Date: 2021.12.29 18:04:34 +05'30' 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा .राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 

४. सभापती,विधानपरिषद,महाराष्ट्र,मुंबई 

५. अध्यक्ष,विधानसभा,महाराष्ट्र,मुंबई 

६. मा.मंत्री,शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

७. ARIA seas शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

८. सर्व मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई , 
९. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई , 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

११. सर्व मंत्रालयीन विभाग , 

१२.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने , 

१३.महासंचाळक,माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिद्धी देण्यासाठी ) 
१४. आयुक्‍त ( शिक्षण ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१५. संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र, पुणे 

१६. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७. शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. सर्व विभागीय आयुक्त , 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः . संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९३/एसडी-४ 


१९.सर्व जिल्हाधिकारी , 

२०. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

२१. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२२.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था , (सर्व ) 

२३ . शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर ), जिल्हा परिषद (सर्व ) 
२४. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

२५. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


